गोंदिया विमानतळासाठी आवश्‍यक जमीन 
संपादन करण्यासाठी संपादक मंडळ 
नियुक्‍त करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. मविवि-२०२२/प्र.क्र.२१२/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दि. १ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना:- 

गोंदिया विमानतळ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यांच्या अखत्यारित असून केंद्र शासनाच्या 
Regional Connectivity Scheme अंतर्गत दुस-या टप्प्यात गोंदिया विमानतळाचा समावेडा करण्यात 
आलेला आहे. गोंदिया विमानतळाच्या धावपट्टीच्या संबंधात काही कामे अपुर्ण राहीली असून त्यामध्ये 
धावपट्टीमधून खातीया-बिरसी कामठा हा राज्य महामार्ग व कामठा परसवाडा हा प्रमुख जिल्हा मार्ग जात 
असल्यामुळे दोन्ही रस्त्यांचे वळतीकरण(0/७501) जलद गतीने करणे आवश्‍यक असल्याचे भारतीय 
विमानपत्तन प्राधिकरण यांनी कळविले आहे. सदर काम अद्याप झालेले नसल्याने रात्रीच्या उड्डाणाकरिता 
व Air Bus ३२० च्या उड्डाणा करिता खुप अडचणी येत आहेत तसेच गोंदिया विमानतळावरुन सदर सेवा 
पुरविण्यास सक्षम व्हावा, यादृष्टीने दोन्ही रस्त्यांचे वळतीकरण होणे आवश्‍यक आहे. दि.१८ एप्रिल,२०१७ 
च्या अधिसूचनेनुसार Regional Connectivity Scheme अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या विमानतळांच्या 
विकासासाठी राज्याकडून आवश्‍यक भासेल तेथे मोफ़त व भारविरहीत जागा उपलब्ध करुन देणे 
आवश्यक आहे. 


गोंदिया विमानतळाच्या विकासासाठी आवश्‍यक जमीन संपादन करणे आवश्यक असून सदर 
भूसंपादनासाठी राज्य शासनाकडून “संपादक मंडळ” नेमणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे गोंदिया 
विमानतळाच्या विकासासाठी आवश्‍यक जमीन संपादनासाठी “संपादक मंडळ” नेमण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


गोंदिया विमानतळासाठी आवश्‍यक जमीन संपादन करण्यासाठी " महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनी मर्यादित " यांना संपादक मंडळ म्हणून नेमण्यात येत आहे . तसेच , सदर आवश्यक जमीन 
संपादनासाठी जिल्हाधिकारी , गोंदिया यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविवि-२०२२/प्र.क्र.२१२/२८-अ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२२०९०११७०६००५५०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Mahesh Kisan Wavhal 
IN, o=Government 


° D 
M a h e S h K | ५ a Nn DN: c=IN, Of Maharashtra, ou=General Administration 
Department, postalCode=400032, st=Mal hi 


harashtra, 
2.5.4.20=a5f6330d58102c34226358d9eb88eeaac7 5f0fd9db44b648fc5f 
6dc90d3ca6a2, 


serialNumber=495c75b4c173c8 1f308bd63a1b33aSda4ea131ed182d44 
a V h a ea1b502ab4662e9810, cn=Mahesh Kisan Wavhal 
Date: 2022.09.01 17:11:22 +05'30' 
(म.कि. वाव्हळ) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
> 
Wd, 


१. अपर मुख्य सचिव (मा. मुख्यमंत्री कार्यालय), मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई. 
४. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया, 

५. क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई . 

६. सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-२५), मंत्रालय, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई . 

९. निवड नस्ती. 


